१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत अर्भक मृत्यूदर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या 
विनियोगांतर्गत Transport of Drugs and 
Consumables from Regional to District 
Stores- LCV वाहने खरेदी करण्यासाठी सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२१. 


१) शासन पत्र क्र.पीएचडी-३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३ (भाग-२)/आ-७, दिनांक १६.०३.२०१७. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/आ-७, दिनांक 
०२.०८.२०१७. 

३) संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संआसे-२/१३ 
वा वित्त आयोग/सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि अतिरिक्‍त अनुदान/५०१११- 
११४/२०२०, दिनांक ०३.११.२०२०. 


प्रस्तावना :- 
१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या 


विनियोगासाठी सुधारित कृती आराखडा दिनांक १६.०३.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये निश्चित 


करण्यात आला आहे. सदर कृती आराखडयातील परिशिष्ट-क मधील अनुक्रमांक Transport of 


Drugs and Consumables from Regional to District Stores- LCV UT बाबी अंतर्गत ८ वाहने 


खरेदीसाठी प्रति वाहन रु.८.०९६ लक्ष प्रमाणे रु.६४.७६६ लक्ष एवढे अनुदान मंजुर करण्यात आले 


आहे. तसेच यासाठी दिनांक ०२.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


आली आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष खरेदीची GEM Portal/ निविदा मागवून कार्यवाही करण्यात आली 


आहे. केंद्रीय खरेदी समिती बैठक दिनांक ०५.०८.२०२० मध्ये प्रति वाहन रु.११,८५,०००/- या 


दराने ८ वाहनांच्या खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र प्राप्त झालेल्या दरानुसार ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


वाहनांची खरेदी करण्यासाठी आणखी रु.३०.०० लक्ष रुपयांची आवश्‍यकता आहे. १३ व्या वित्त 


आयोगातील वाहन खरेदीच्या रकमेपैकी आवश्‍यक रक्‍कम उपलब्ध आहे किंवा कसे याबाबत खात्री 


करुन आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्या 


मंजुरीने ८ वाहने खरेदी करावी अन्यथा उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून ५ वाहनांची खरेदी करावी, 
असा निर्णय केंद्रीय खरेदी समितीने दिनांक ०५.०८.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला 


असल्याचे नमूद करुन संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांनी असे प्रस्तावित केळे आहे की, प्रति 


वाहन रु.११.८५ लक्ष या दराने सदर ८ वाहने खरेदीसाठी अतिरिक्त अनुदान अंदाजे रक्‍कम 


रु.३०.०४ लक्ष एवढी रक्‍कम १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत होणाऱ्या बचतीमधून वापरण्यास मान्यता 


मिळावी व त्याप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या 


विनियोगासाठी सुधारित कृती आराखडा दिनांक १६.०३.२०१७ च्या शासन पत्रान्वये निश्चित 


करण्यात आला आहे. सदर कृती आराखडयातील परिशिष्ट-क मधील अनुक्रमांक Transport of 


Drugs and Consumables from Regional to District Stores- LCV या बाबी अंतर्गत ८ वाहने 


खरेदीसाठी प्रति वाहन रु.८.०९६ लक्ष प्रमाणे रु.६४.७६६ लक्ष एवढे अनुदान मंजुर करण्यात आले 


होते. त्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


विवरणपत्र 
अ.क्र घटक व तपशिल नग रक्‍कम नग एकूण रक्‍कम 
(लक्ष) संख्या (लक्ष) 

1 Transport of Drugs | Light Commercial 8.096 a 64.766 

and Consumables Vehicle (LCV) for 

from regional to transport of 

district stores medicines and 

consumables 


तथापि, 93 व्या वित्त आयोगातील प्रस्तावित करण्यात आलेल्या घटकांपैकी faary नवजात 


काळजी कक्षामधील Warm Sleeping Bag with Blanket (GOI Design) व Battery Operated 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


Baby Warmer या घटकांमध्ये बचत राहत आहे. तसेच बांधकामाचे अंदाज आराखडे तयार 


करताना व प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चामध्ये फरक पडल्यामुळे अंदाजे रु.९.७१ कोटी रुपयाची बचत 


होत आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त खरेदी प्रस्तावासाठी आवश्‍यक असलेले रु.३०.०४ लक्ष इतके अनुदान 


सदर बचतीमधून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे व त्या दृष्टीने पुढील अटी व शातींच्या अधीन 


राहून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


सुधारित विवरणपत्र 


अ.क्र 


घटक व तपठिल नग रक्कम | नग | एकूण रक्‍कम 
(लक्ष) संख्या (लक्ष) 


Transport of Drugs | Light Commercial 11.85 a 94.80 
and Consumables Vehicle (LCV) Truck 
from regional to Van for transport of 
district stores medicines and 
consumables 


अटी :- 
9) 


सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिझा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर 
प्रक्रिया खरेदी कक्ष, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 


सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 
संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्ीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


८) यासाठी मुळ मंजूर अनुदान रु.६४.७६६ लक्ष इतके होते. आता मंजूर करण्यात येणारे 
अतिरिक्त अनुदान रु.३०.०४ लक्ष हे १३ व्या वित्त आयोगातील अन्य घटकांमध्ये झालेल्या 
बचतीमधून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. सबब, या अनुषंगाने सदर अतिरिक्‍त अनुदान 
रु.३०.०४ लक्ष हे ज्या घटकांच्या बचतीमधून उपलब्ध करुन घेण्यात आले आहे त्याबाबतचे 
ताळमेळ WATTS (Reconciliation Certificate) संचालक, आरोग्य सेवा (2), पुणे यांनी 
सादर करावे. 


९) तसेच, या बाबींच्या खरेदी fe each (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१०) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राआअ-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०४१२३४०८६६१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ele Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind a 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath/\Wezo= 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2 


K (1 | ka I Nn | ¢2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2021.01.05 15:25:47 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) अतिरिक्त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक १व २, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
) 
) 
) 
) 


A 


3 


9८ 


o~ 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ud जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


£53) 


(% S 


vo 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


